ईएसबीसी/एसईबीसी या प्रवर्गातून सन 2098 

ते दि.९.९.२०२० पर्यंत शासन सेवेतील 
नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या परंतु 
नियुक्‍तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांची 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एफएसटी-०५/२२/प्र.क्र.१०८/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२२ 
वाचा:- १) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन व दुय्यम संवर्ग), नागपूर पत्र क्र.कक्ष-१० (२) 
/एक /एएसबीसी/प्रक्र.६६/१९-२०/४५, ६५ व ७५४, दि.१२.५.२०२२, दि.१८.५.२०२२व 
दि.२२.८.२०२२ 
२) महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ 
(सन २०२२ चा अधिनियम क्र. ४५) 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.बीसीसी ११२२/प्रक्र.१२८/१६-ब, दि.२१.९.२०२२ 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ 
सोबतच्या अधिसूची अन्वये वन विभागातील ईएसबीसी प्रवर्गात दि.९.९.२०२० पूर्वी शिफारस केलेल्या परंतु 
नियुक्‍तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांसाठी वनरक्षक-१०, लिपिक-४ व शिपाई- १ अशी एकूण १५ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यानुसार वनरक्षक-१०, लिपिक-४ व शिपाई- १ अज्ञा एकूण 


१५ अधिसंख्य पदाच्या निर्मितीला खालील वेतनश्रेणीत शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | संवर्ग वेतनश्रेणी पदसंख्या 
at od वनरक्षक एस-५ रु.१८०००-५६९०० ae = 
२ लिपिक एस- ६ रु.१९९००-६३२०० ४ 
३ शिपाई एस-१ रु.१५०००- ४७६०० 
२. वरील अधिसंख्य पदांपैकी वनरक्षक-८, लिपिक- ४ व शिपाई-१ ही पदे मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), 


नागपूर व वनरक्षक-२ ही पदे मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), चंद्रपूर यांच्या स्तरावरुन वाटप करण्यात येतील. 

३. उपरोक्त अधिसंख्य पदांवर नियुक्‍ती देताना सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.२ व ३ येथील 
अधिसूचना व शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व त्यानुसार कार्यवाही करावी. 
४. सदर अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर येणारा खर्च संबंधित लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

ष्‌. सदर झासन निर्णय हा महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची 


नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०५/२२/प्र.क्र.१०८/फ-४ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२७१९०५४०७९१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL PANDURANG 
PANDHARE 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव, महसुल व वन विभाग 
प्रत-: 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नागपूर/चंद्रपूर 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर 
५) निवड नस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


